एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-०७ 
अंतर्गत परिवीक्षाधीन तहसिलदार यांना 
खातेनिहाय जिल्हा संलग्नता प्रशिक्षणासाठी 
वाटप केलेला जिल्हा बदलून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०८/ई-३ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :२७.०७.२०२३ 


संदर्भ: १) शासन आदेठा क्र.ससेनि-२५२१/प्र.क्र.१८८/ई-३, दि.०७.०१.२०२२ 
2) शासन आदेशा क्र.ससेनि-२५२१/प्र.क्र.१८८/ई-३ दि.१४.०१.२०२२ 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षा-२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारे शिफारस प्राप्त गट-अ संवर्गातील उमेदवारांचे एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-०७ अंतर्गत खालील परिवीक्षाधीन तहसिलदार यांना संदर्भीय आदेशानुसार वाटप 
करण्यात आलेला जिल्हा पुढीलप्रमाणे बदलून देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । परिवीक्षाधीन तहसिलदाराचे | स्वजिल्हा | वाटप करण्यात बदलून 
नाव आलेला जिल्हा | द्यावयाचा 

जिल्हा 

Lan श्रीमती उमा सदाशिव ढेकळे नाशिक अकोला जळगांव 
२ श्री.महेश लक्ष्मण खिलारी सांगली रत्नागिरी कोल्हापूर 


उपरोक्त परिवीक्षाधीन तहसिलदार यांनी प्रशिक्षणासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे रुजू व्हावे व तसा अनुपालन अहवाल यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी 
(यशदा) पुणे व शासनास तात्काळ सादर करावा. 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२७१७५८५२२०१९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


AJIT SOPANRAO ® 
DESHMUKH 


(अजित देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त (नाशिक/अमरावती/पुणे/कोकण) 
२) जिल्हाधिकारी (अकोला/जळगांव/रत्नागिरी/कोल्हापूर) 


शासन Beal क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१०८/ई->३ 


प्रत: 
१) महासंचालक,यठांवतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी राजभवन आवार (यशदा), बाणेर 
रोड, पुणे 
) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, नवी मुंबई-४०० ६१४ 
) उपसचिव (सीपीटीपी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) प्रधान महालेखापाल नागपूर/मुंबई (लेखा अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा) 
) 
) 
) 
) 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

श्रीमती उमा सदाशिव ढेकळे, परिविक्षाधीन तहसिलदार 

श्री.महेश लक्ष्मण खिलारी, परिविक्षाधीन तहसिलदार 

कार्यासन ई-३-निवडनस्ती, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


